RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


Reg .No.MH /MR /South -339/ 2014-16 


ATV 
सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ४८ ( ४ ) ] 


गुरुवार , जुलै २४ , २०१४/ श्रावण २, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १४ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २४ जुलै २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस २००४ / प्र.क्र ३८ / रस्ते-८. - ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस २००४ / प्र.क्र ३८ / 
रस्ते-८ , दिनांक ४ नोव्हेंबर २०० ९ द्वारे महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम ( १९ ५८ चा मुंबई ६५ ) यांच्या कलम २० ची पोट-कलमे ( १- अ), 
( १-ब), (१- क ), (१-ड ) आणि (१-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्यांना समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने 
पुणे जिल्ह्यातील जेजुरी- मोरगाव - बारामती (प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक ६५ ) रस्त्यावरील कि . मी . १/८०० येथील रेल्वे उड्डाण पुलाचा वापर 
करणाऱ्या सदर अधिसुचनेच्या अनुसूचीच्या स्तंभ( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांवर आणि मोटार वाहनांकडून ओढून नेल्या 
जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक १ जानेवारी २०१० ते दिनांक ३१ मार्च २०१५ या 
कालावधीकरिता सदर अधिसूचनेत नमूद केलेल्या किलोमिटर १/८०० येथील पथकर स्थानकावर पथकर वसूल करण्यासाठी व पथकराची रक्कम 
ठेवून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांना प्राधिकृत केले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर प्रकल्प परत ताब्यात घेण्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या विचाराधीन असल्याने 

त्यामुळे आता महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियमाच्या कलम २० ची पोट-कलमे ( १- अ), (१-ब ), ( १- क ), ( १-ड ) आणि (१-इ) व या 
सोबत महाराष्ट्र सर्वसाधारण नियम अधिनियम कलम २१ ( १९०४ चा एक ), द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्यांना समर्थनीय करणाऱ्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सदर अधिसूचना क्रमांक खाक्षेस २००४ / प्र.क्र . ३८ /रस्ते -८ , 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ ही दिनांक ३१ जुलै २०१४ पासून रद्द करण्यात येत आहे. 


• 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . श्री . सोलंकी, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -१४ ९ -१ 


( १ ) 


بہ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २४ , २०१४ / श्रावण २, शके १९ ३६ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 24th July 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No. PSP . 2004 /CR - 38 /Road - 8. — Whereas, the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department, No.PSP.2004 /CR - 38 /Road -8 , dated the 4th November 2009 , 
issued in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ), ( 1 - D ) and ( 1- E ) of 
section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), has levied the toll on the 
classes ofmotor vehicles specified in column (2 ) of the Schedule appended to the said notification , 
and on the trailers drawn by such motor vehicles, passing over the Railway Over Bridge (ROB ) 
constructed near Jejuri Village in kilometer 1/800 , on Jejuri-Morgaon -Baramati Road (Major 
District, Road Number 65 ) in Pune District , at the rates and for the period specified against each 
of the said vehicles in column (3 ) of the Schedule appended to the said notification , with effect 
from the 1st January 2010 to 31st March 2015 at the toll collection centre at kilometer 1/800 on 
the above -mentioned road and the Maharashtra State Road Development Corporation was 
authorized to collect and retain the amount of toll at the above-mentioned toll collection centre 
for the above -mentioned period ; 


And Whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said 
project ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 -A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ), ( 1- D ) 
and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act, read with section 21 of the 
Maharashtra General Clauses Act ( I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds 
the Government Notification , Public Works Department, No. PSP . 2004 /CR - 38 /Road - 8 , 
dated the 4th November 2009 , with effect from the 31st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SOLANKI, 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


